खाजगी  वाहतूकदारांकडून 
छुप्या पद्धतीने चालणाऱ्या 
प्रवाशांच्या टप्पा वाहतूकीस 
प्रतिबंध करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-१०१५/प्र.क्र. ५६०/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: १४ जानेवारी, २०१६. 


शासन परिपत्रक:- 


खाजगी वाहतूकदारांकडून होणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतूकीमुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 


(एस. टी.) महामंडळाची होणारी आर्थिक हानी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मा. उच्च 


न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. १८४/ २०१४ मध्ये दिलेले आहेत. त्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे 


आदेशा देण्यात येत आहेत- 


१) अवैध प्रवासी वाहतुक करणा-या वाहनात प्रवाशांनी बसू नये अशा सूचना देण्यात येत 


आहेत. 


२) छुप्या पद्धतीने प्रवाशांची टप्पा वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहतूकदारांवर कारवाई 


करण्यास जबाबदार असलेले परिवहन विभागाचे, महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडळाचे व वाहतुक 


पोलीस विभागाचे अधिकारी अशा अवैध वाहतुकदारांवर कारवाई करीत नसल्याचे आढळल्यास संबंधीत 


विभाग / कार्यालयाच्या प्रमुखांनी अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. तसेच, विशिष्ट प्रकरणी 


आवड्यकतेनुसार आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून संबंधीत अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी सुरू 


करावी. 


३) छुप्या पद्धतीने प्रवाशांना टप्पा वाहतूकीची सेवा देणाऱ्या खाजगी वाहतूकदारांची सेवा 


घेतल्यामुळे भोगाव्या लागणाऱ्या संभाव्य व गंभीर कायदेशीर परिणामांबद्दळची माहिती सर्वसामान्य 


लोकांना देण्याकरीता व अशा सेवेचा उपभोग न घेण्याबाबत त्यांना सुचित करण्याकरीता बॅनर्स लावणे, 


माहितीपत्रके / हँडबिल्स वाटणे इत्यादी व तत्सम माध्यमांतून जनजागृती करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकःएमव्हीआर-१०१५/प्र.क्र. ५६०/परि-२,दि.१४.०१.२०१६ 


४) अवैध प्रवासी वाहतूकीसंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दि. १९ डिसेंबर, २००१ रोजी रिट 


याचिका क्र. १७४७/१९९० व ३२१/१९९३ प्रकरणी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन 


केलेल्या (एस.टी महामंडळ, गृह विभाग, परिवहन विभाग व वाहतूक पोलिस विभाग यांच्या प्रतिनिधींचा 


समावेश असलेल्या) समितीच्या कार्यवाहीमध्ये एखाद्या व्यक्‍तीने अथवा त्रयस्थ एजन्सीने अडथळा 


आणण्याचा प्रयत्न केल्यास Ban व्यक्‍ती/एजन्सीविरोधात पोलिसांच्या मदतीने कठोर कारवाई करावी. 


५) मा.उच्च न्यायालयाने जनहीत याचिका क्र.१८४/२०१४ मध्ये दिलेले आदेशा व नोंदविलेल्या 


निरीक्षणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अधिनस्त 


असलेल्या दक्षता विभागाच्या कार्यक्षमतेस चालना द्यावी. 


सदर TA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०११२१२३४५५८५२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 


Pp ra ka S h Sac aie 


Sabale, C = IN, 


S Maharashtra, O = 
K a b a | e Government Of 
Maharashtra, OU = Deputy 
Secretar 
Date: 2016.01.14 14:59:26 
+05'30' 


(प्रकाश साबळे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), 

७) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८) सर्व पोलीस आयुक्त, 

९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई, 
११) सर्व जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकःएमव्हीआर-१०१५/प्र.क्र. ५६०/परि-२,दि.१४.०१.२०१६ 


सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

सर्व विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 

सर्व उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, 

कक्ष अधिकारी, परिवहन-१, गृह विभाग, 

निवडसंग्रह-परि-२ 


१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 


YS <->  ८.> > -> ( 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


